अतिरिक्त उद्योग संचालक (गट-अ) 
या संवर्गातील पदांवर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. पदोन्न-२०२०/२८९/प्र.क्र.५१/उद्योग-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा :- उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था/पदोन्नती/अ.उ.सं/७०३/२०२१/ 
ओ-५९७, दि.६.०७.२०२१. 


शासन निर्णय :- 
उद्योग संचालनालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या श्री.संजय जगन्नाथ PR (अ.ज. (ज्येष्ठता 
क्र.११ उद्योग सहसंचाळक (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस-२५, रु.७८८००-२०९२००) या पदावरुन 
अतिरिक्त उद्योग संचालक (गट-अ) (वेतनश्रेणी एस-२७, रु.११८५००-२१४१००) या पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना अतिरिक्त उद्योग संचालक, 
उद्योग संचालनालय, मुंबई या पदावर खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
१) मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील 
निर्णयाच्या अधिन राहून सदर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
२) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 
३) श्री. संजय जगन्नाथ कोरबू हे ज्या दिनांकास पदोन्नतीच्या पदावर रुजू होतील त्या 
दिनांकापासून त्यांना पदोन्नती विषयक लाभ अनुज्ञेय होतील. 


२. श्री.संजय जगन्नाथ GRY, उद्योग सहसंचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी त्यांच्या 
सध्याच्या पदाचा कार्यभार विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या आदेशानुसार 
अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच याबाबत विकास 
आयुक्‍त (उद्योग) यांनी अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. सदर शासन निर्णय महराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध केला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०८०९१५४४४२२७१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY 
SHANKARRAO INGLE « 


(संजय इंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०२०/२८९/प्र.क्र.५१/उद्योग-३ 


२. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 

३. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, 

४. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर. 
६. after व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 

९. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (93/9849), मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सर्व उद्योग सह संचालक, विभागीय कार्यालये. 

११.सर्व महाव्यवस्थापक / व्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र. 

१२.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत, मुंबई (*पत्राने) 
१३.श्री.संजय जगन्नाथ OR, उद्योग सहसंचालक, उद्योग संचालनालय, मुंबई 
१४.निवड नस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


